विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार 
व श्री.पु.भागवत पुरस्काराची रक्‍कम 
वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२३/प्र.क्र.११/भाषा-३, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७.०९.२०२४. 


वाचा :- 

. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.विंदापु-१०१२/प्र.क्र.८४/२०१२/भाषा-३,दि.३१.०८.२०१२ 

. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१२/प्र.क्र.१०३/२०१२/भाषा-३, दि.३१.०८.२०१२ 

3. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.विंदापु-१०१३/प्र.क्र.१४७ /२०१३/भाषा-३, दि.३१.१२.२०१३ 

४. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.श्रीपुमा-१०१३/प्र.क्र.१४८/२०१३/भाषा-३, दि.३१.१२.२०१३ 

५. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.विंदापु-१०१४/प्र.क्र.११२/२०१४/भाषा-३, दि.१२.०२.२०१५ 
व दि.१२.०७.२०१८ 

६. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.श्रीपुभा-१०१४/प्र.क्र.११३/२०१४/भाषा-३, दि.१२.०२.२०१५. 

७. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.पुरस-२०२०/प्र.क्र.६६/भाषा-३,दि.१६.१०.२०२० 

८. मा.मुख्यमंत्री यांनी दि.०५.०९.२०२४ रोजी दिलेली मान्यता. 


A Oo 


प्रस्तावना :- 


मराठी साहित्य/ वाड्‌:मय क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास श्री. विंदा 
करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार तसेच साहित्य निर्मिती क्षेत्रात मोलाचे कार्य करणाऱ्या उत्कृष्ट प्रकाशन 
संस्थेस श्री. पु. भागवत पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. 


त्यानुसार संदर्भाधिन क्र. १ व २ येथील अनुक्रमे, शासन निर्णय दि.३१.०८.२०१२ अन्वये विंदा 
करंदीकर जीवन गौरव पुरस्काराचे स्वरुप रुपये ५,००,०००/- (रुपये पाच लक्ष मात्र) रोख, मानचिन्ह व 
मानपत्र तसेच श्री.पु.भागवत पुरस्काराचे स्वरुप रुपये ३,००,०००/- (रुपये तीन लक्ष मात्र) रोख, मानचिन्ह व 
मानपत्र असे आहे. तसेच संदर्भ क्र. ३, ४, ५ व ६ येथील दि. 39.92.2093 च्या व दि 92.02.2094 च्या शासन 
निर्णयान्वये सदर पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. आता मराठी 
साहित्य वाड्‌:मय क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यकास तसेच साहित्य निर्मिती क्षेत्रात 
मोलाचे कार्य करणाऱ्या उत्कृष्ट WHR संस्थेस दिले जाणारे विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार व पु. 
भागवत पुरस्कार यांच्या रकमा वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मराठी साहित्य क्षेत्रात उळेखनीय कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास / प्रकाडाकास “विंदा 

करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार” तसेच मराठी साहित्य निर्मितीमध्ये लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या प्रकाशन 
संस्थेस “श्री.पु.भागवत पुरस्कार” या पुरस्कारांची रक्कम शासन यावर्षापासून अनुक्रमे रु. १० लक्ष वरु. ५ 
लक्ष इतकी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. त्यानुसार, 


१) विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्काराचे स्वरुप रु.१०.०० लक्ष (रुपये दहा लक्ष फक्त) रोख, 
मानचिन्ह व मानपत्र असे असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२३/प्र.क्र.११/भाषा-३, 
२) श्री.पु.भागवत पुरस्काराचे स्वरुप रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) रोख, मानचिन्ह व 
मानपत्र असे असेल. 


३. पुरस्काराच्या अटी व शर्ती संदर्भाधीन शासन निर्णयात करण्यात आलेल्या तरतूदीप्रमाणे राहतील. 
पुरस्कार निवड समिती कार्यपध्दती, निकष खालील प्रमाणे राहतील. 


विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार :- 


अ) विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार निवड समिती 


।१. | मा. मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
२. ।मा. मंत्री (मराठी भाषा) सदस्य 
३. | सचिव, मराठी भाषा विभाग सदस्य 
४. | अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ सदस्य 
५. | अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ सदस्य 
६. | सविव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ सदस्य सचिव 


ब) विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार कार्यपध्दती :- 

सदर समितीचे सदस्य सचिव हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या चार घटक 
संस्थांकडून ( मराठावाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, महाराष्ट्र 
साहित्य परिषद,पुणे व विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर) तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद,रत्नागिरी व 
दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या संस्थांकडून पुरस्कारासाठी शिफारशी मागवतील. सदर 
पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेल्या शिफारशी तसेच अन्य संस्था ( भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ) यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी समितीपुढे 
विचारार्थ ठेवतील व सदर समिती पात्र साहित्यिकांची त्यामधून निवड करतील. 


क) निकष : 


विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी साहित्य/वाडमय क्षेत्रात कामगिरी 
करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकांची निवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. 


१) प्रदीर्घकालीन साहित्यसेवा किती झालेली आहे ते पहावे. 

२) साहित्याच्या विविध प्रकारातील लेखन विशेषत: सृजनात्मक GEA केळे आहे किंवा कसे ते 
तपासावे. 

३) वयाची जेष्ठता विचारात घ्यावी व हयात असलेल्या साहित्यिकांचाच विचार ह्या पुरस्कारासाठी 
करण्यात यावा. 

४) मिळालेळे वाडमयीन सन्मान / पुरस्कारांची दखल घ्यावी. 

५) जनमानसातील उज्वल प्रतिमा याबाबत विचार व्हावा. 

६) महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृतीसाठी संस्थात्मक भरीव योगदान लक्षात घ्यावे. 

७ वाडमयीन क्षेत्रात नवीन विचारसरणीचा अवलंब HoT आहे किंवा कसे याची दखल घेण्यात यावी. 

८) अन्य भारतीय भाषांमध्ये, तसेच परदेशी भाषांमध्ये साहित्य अनुवादीत झाले असल्यास त्याचा 
विचार व्हावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२३/प्र.क्र.११/भाषा-३, 


९) पुरस्कारार्थ विचाराधीन साहित्यिकांच्या ज्या साहित्यावर पी.एच.डी. किंवा एम.फील या सारख्या 
पदव्या देण्यात आल्या असतील, तर त्याचा पुरस्कारासाठी विचार व्हावा. 

१०) एकूण प्रकाशित ग्रंथाची संख्या विचारात घ्यावी. 

११) महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिळालेल्या साहित्यिकाचा पुरस्काराकरीता विचार करु नये. 

१२) वरील मार्गदर्शक निकषांच्या आधारे समितीने साहित्यिकांचे साहित्य क्षेत्रातील मोलाचे कार्य व 


योगदान विचारात घ्यावे. 
श्री.पु.भागवत पुरस्कार :- 
आ श्री.पु. भागवत पुरस्कार निवड समिती 
१. | . ।मा. मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
२. | Ar. Fat (मराठी भाषा) सदस्य 
३. | सचिव, मराठी भाषा विभाग सदस्य 
४. | अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ सदस्य 
५. | अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ सदस्य 
६. । सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ सदस्य सचिव 


बो श्री.पु. भागवत पुरस्कार कार्यपध्दती :- 

सदर समितीचे सदस्य सचिव हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या चार घटक 
संस्थांकडून ( मराठावाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, महाराष्ट्र 
साहित्य परिषद,पुणे व विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर) तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद,रत्नागिरी व 
दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या संस्थांकडून पुरस्कारासाठी शिफारशी मागवतील. सदर 
पुरस्कारासाठी प्राप्त झाळेल्या शिफारशी तसेच अन्य संस्था ( भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ) यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी समितीपुढे 
विचारार्थ ठेवतील व सदर समिती त्यामधून पात्र प्रकाशन संस्थेची निवड करतील. 


क) निकष :- 


श्री. पु. भागवत पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी साहित्य प्रकाशन क्षेत्रात कामगिरी करणाऱ्या नामवंत 

प्रकाशन संस्थेची निवड करण्यासाठी खालील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. 

१) What संस्था ही किमान २० वर्ष प्रकाशन व्यावसायात कार्यरत असावी. 

२) पुस्तक प्रकाशन विषयात विविधता असावी. 

३) WHR संस्थेस एकदा श्री.पु.भागवत पुरस्कार प्रदान करण्यात आला असेल, तर पुढील ५ वर्षे 
सदर संस्थेचा पुरस्कारासाठी विचार करण्यात येऊ नये. मात्र संस्थेचे कार्य अविरतपणे सुरु 
असल्यास SAM WHR संस्थेचा ५ वर्षांनंतर पुरस्कारासाठी विचार करावा. 

8) ग्रामीण भागातील प्रकाठन संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अश्या संस्थांचा देखील 
पुरस्कारासाठी प्राधान्याने विचार व्हावा. 

५) वरील मार्गदर्शक निकषांच्या आधारे निवड समितीने oR संस्थेचे प्रकाठान क्षेत्रातील योगदान 
व अविरत कार्य विचारात घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२३/प्र.क्र.११/भाषा-३, 


४. या प्रीत्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडएफ-२, २२०५, कला व संस्कृती oo ,१०२ कला व 
संस्कृती प्रचाळन (०१) (०३) सर्वोत्तम पुस्तकांसाठी प्रोत्साहन (कार्यक्रम) (२२०५ ३१९९), ५०, इतर खर्च या 
लेखाशीर्षखाली त्या त्या वर्षी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. प्रस्तुत प्रकरणी होणाऱ्या खर्चासाठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी व सहायक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या दुय्यम अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यासही या आदेशाद्वारे प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग,अनौ.सं.क्र.२४७/का.१४४३,दि.१९.०७.२०२४ वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.४०६/व्यय-४,दि.१५.०८.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९२७१८१७४११९३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. नका 
NITINJOTIRAM Gatco 

DANGARE = 
(नितिन जो.डंगारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.समिती प्रमुख व सदस्य, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर, 
92. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१४. सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. संचालक (माहिती व वृत्त) , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
१७. अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, नागपूर, 
१८.भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२३/प्र.क्र.११/भाषा-३, 


१९. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था,मुंबई, 

२०. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
२१. सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

22. भाषा - ३ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


